राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी अनुदान वितरित 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत- सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७मार्च, २०२३ 
वाचा- 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 

२) शासन पूरकपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल २०२२. 

४) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४३/का-९ 
दि.३० डिसेंबर,२०२२. 

५) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२०/प्र.क्र.६५/का-९ 
दि.१६ जानेवारी,२०२३. 

६) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४३/का-९ 
दि.२४ जानेवारी,२०२३ 

७ शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४३/का-९ 
दि.६ फेब्रुवारी,२०२३ 

८) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४३/का-९ 
दि.२७ फेब्रुवारी,२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक ळोकसमुहातील नागरिकांच्या 
जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या 
शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला 
आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन मान्यतेसाठी 
प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित निधीतून 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीपैकी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रु.८०.०० कोटी (अक्षरी रूपये ऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने वरील संदर्भ क्र.३ च्या दिनांक ४ एप्रिल २०२२ च्या 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या areal सूचनांनुसार अर्थसंकल्पीत निधीच्या wo टक्के प्रमाणात 
रू.५६.००/- कोटी (अक्षरी रूपये छप्पन्न कोटी फक्त) एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून 
दिलेला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.४ दि.३० डिसेंबर,२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१.०० कोटी, 
सदंर्भ क्र.५ दिनांक १६ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रू.२८,९४,१२७/-, संदर्भ क्र.६ 
दि.२४ जानेवारी,२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२१ कोटी, संदर्भ H.0 दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये रू.२५.४५ कोटी तर संदर्भ क्र.८ दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये रू.०.५५ कोटी असे एकूण रू.४८,२८,९४,१२७/- एवढा निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. आता उपरोक्त रू.५६.०० कोटी निधीपैकी रू.४८,२८,९४,१२७/- वजा जाता एकूण 
रू.७,७१,०५,८७३/-एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 

या योजनेकरिता मा.मंत्री /राज्यमंत्री / खासदार /आमदार तसेच संबधित जिल्हयांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांवर / संदर्भावर निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार शासन मान्यता प्राप्त झालेल्या विकासकामांना निधी वितरणाचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येतो. त्यानुसार या योजनेंतर्गत उपलब्ध निधमधून या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.७,७०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी सत्तर 
लक्ष फक्त) इतका निधी अल्पसंख्याक ग्रामीण बहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात 
येत आहे. सदर अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद / सार्वजनिक बांधकाम विभाग / सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद 
यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 
संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. सोबतच्या परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली 
नाहीत, याची Tela व खातरजमा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर 
योजनेतून मंजूर केले असल्यास, त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल 
करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात 
इतर काम करणे शाक्य नसल्यास, त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. 
तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त 
करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ 
सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 

३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा 
परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद 
केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या 
परिशिष्ट -"ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे 
आवश्यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ 
अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी ०८५) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या दि. ०४ US २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१७११४१०२८४१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SA RA N G K U M AR DN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL, C = 
VASANTRAO PATIL क जाडी 0 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.03.17 17:26:28 +05'30" 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 


३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


४. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७. संबधित जिल्हाधिकारी 


८. संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 


९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१२.सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 


१४.अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 


१५.निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४३/का-९, दिनांक : १७ मार्च, २०२३ 


परिशिष्ट "अ' 
अ.क्र | जिल्हा तालुका | क्रमांक | ग्रामपंचायत | विकास कामाचे नाव / स्वरूप मंजूर निधी 
(रू.लाखात) 
१ | अहमदनगर | राहता १. हसनापूर । ARO कब्रस्तान अंतर्गत रस्ते व ७.०० 
हुजुखाना करणे. 
२. ममदापूर । अलिबाबा दर्गा परिसर सुशोभिकरण | १०.०० 
करणे 
2. वाळकी कब्रस्तान संरक्षण भित बांधणे १०.०० 
राहता ४. अस्तगाव मुस्लिम समाज बांधवांसाठी ८.०० 
शादीखाना बांधणे 
प. बाभळेश्वर । मुस्लिम कब्रस्थान येथे वॉल १०.०० 
कंम्पाउंड करणे 
६. पुणतांबा BROT कब्रस्थान येथे वॉल १०.०० 
कंम्पाउंड करणे 
संगमनेर | ७. आश्वी खुद॑ | मुस्लिम कब्रस्थान येथे वोल १०.०० 
कंम्पाउंड करणे 
८. निबाळे आयक मज्जिद संरक्षण भिंत व पेव्हर | ५.०० 
ब्लॉक बसविणे 
९. निबाळे जामा मज्जीद पेव्हर ब्लॉक ५.०० 
जिल्हा अहमदनगर एकूण ७५.०० 
२. | जळगाव धरणगाव | qo. पाळधी बु. । पाळधी बु.येथे शादिखाना बांधकाम । 30.00 
करणे. 
जळगाव |११. | भादली बु. | भादली बु. येथे शादिखाना बांधकाम | ३०.०० 
करणे. 
धरणगाव | १२. ।पिंप्री पिप्री येथे शादीखाना बांधकाम करणे । १५.०० 
जिल्हा जळगाव एकूण ७५.०० 
३. | सोलापूर  । मोहोळ |।१३. | ढोकबाभुळ | मौजे ढोकबाभुळगाव येथे ग्रामपंचायत | १५.०० 
गांव शेजारील पीर दर्गा देवस्थान 
सुशोभिकरण करणे 
१४. | ढोकबाभुळ | मौजे ढोकबाभुळगाव येते मुजावर १५.०० 
गाव वस्ती येथे रस्ते खडीकरण 
काँक्रिटीकरण करणे 
१५. । नांदगाव  । मौजे नांदगाव पीर साहेब दर्ग १५.०० 
परिसरात सुशोभिकरण करणे 
१६. |। नांदगाव । मौजे नांदगाव दफन भूमी १५.०० 
सुशोभिकरण व वॉल कंपाऊंड करणे 
१७. | ढोकबाभुळ । मौजे ढोकबाभुळगाव येथे पीर दर्गाह | १५.०० 
गाव निवारा शोड व सुशोभिकरण करणे 
जिल्हा सोलापूर एकूण ७५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


8. 


सातारा 


पाटण 


पैे&. 


मरळी 


मोजे मरळी, ता.पाटण येथे मुस्लिम 
समाजाचे मशीदीसमोर सामाजिक 
सभागृह बांधणे 


३०.०० 


AR: 


विहे 


मौजे विहे, ता.पाटण मुस्लिम 
समाजाचे मशिदीस सरंक्षक भिंत 
बांधणे 


२५.०० 


२०. 


सांगवड 


मौजे सांगवड, ता.पाटण 
मुस्लिमवस्ती कब्रस्थान संरक्षक भिंत 
बांधणे 


२०.०० 


जिल्हा सातारा एकूण 


७५.०० 


वर्धा 


हिंगणघा 
ros 


२१. 


वेळा 


हिंगणघाट तालुक्यातील मौजा वेळा 
येथे मुस्लिम समाजाकरिता 
समाजभवन बांधकाम करणे 


२०.०० 


सेलू 


२२. 


जुनोना 


Ue तालुक्‍यातील मौजा जुनोना येथे 
मुस्लिम कब्रस्तानाकरिता संरक्षक 
भिंतीचे बांधकाम करणे. 


२०.०० 


२३. 


हमदापूर 


सेलू तालुक्‍यातील मौजा हमदापूर 
येथील श्री.शब्बीर शोख यांच्या 
घरापासून आसिफ शेख रमजान शेख 
ते पारूख शोख यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
खडीकरण व सिमेंटीकरण करमे. 
१४० मी. 


90,00 


२४. 


जुनोना 


Ue तालुक्‍यातील मौजा जुनोना येथे 
मुस्लिम कब्रस्थानला संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे. 


90,00 


समुद्रपूर 


२५. 


मंगरूळ 


समुद्रपूर तालुक्यातील मौजा मंगरूळ 
येथे शोख इस्माईल शेख ते सुज्जदिन 
सय्यद यांच्या घरापर्यंत सिमेंट नाली 
बांधकाम करणे 


५.०० 


२६. 


मंगरूळ 


समुद्रपूर तालुक्यातील मौजा मंगरूळ 
येथे शोख इस्माईल शेख ते सुज्जदिन 
सय्यद यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 

बांधकाम करणे 


90,00 


जिल्हा वर्धा एकूण 


७५.०० 


बुलडाणा 


मोताळा 


धामणगाव 


मौजे धामणगाव बडे ता.मोताळा 
जि.बुलडाणा येथे शादीखाना 
बांधकाम करणे. 


४५.०० 


२८. 


कोयळे 


मौजे कोयळे ता. मोताळा जि. 
बुलडाणा येथे शादीखाना बांधकाम 
करणे. 


३०.०० 


जिल्हा बुलडाणा एकूण 


७५.०० 


सातारा 


खटाव 


२९. 


खटाव 


मौजे खटाव ता.खटाव जि.सातारा 
येथे काझी कब्रस्तान संरक्षण भिंत 
बांधणे 


94.00 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


३०. | be मौजे कटगुन ता.खटाव जि.सातारा । १५.०० 
येथील मलंगबाबा दर्गा ते खातगुण 
स्टँड रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 
३१. ।बुध मौजे बुध ता खटाव जि.सातारा १०.०० 
येथील नूरे मक्का मज्जीद बाजारपेठ 
सभा मंडप बांधणे व पेव्हर ब्लॉक 
बसवणे. 
कोरेगाव | 32. | देऊर मौजे देऊर ता.कोरेगाव जि.सातारा | १०.०० 
येथे दफणभूमी संरक्षण भिंत बांधणे 
३३. | सातारारोड | मौजे सातारारोड ता.कौोरेगाव १५.०० 
जि.सातारा येथे दफणभूमी संरक्षण 
भिंत बांधणे 
३४. | तासगाव मौजे तासगाव ता.कोरेगाव जि.सातार | १०.० 
येथे शौकत मेहबूब डांगे यांच्या 
घरासमोरील रस्ता ट्रिमिक्स 
काँक्रिंटीकण करणे 
जिल्हा सातारा एकूण ७५.०० 
८. | नांदेड किनवट | ३५. चिखली (बु.) | सि.सि. रस्ता व नाली बांधकाम करणे | २५.०० 
३६. | गोकुंदा सि.सि. रस्ता व नाली बांधकाम करणे | २५.०० 
माहुर ३७. | गोंडवडसा | सि.सि. रस्ता व नाली बांधकाम करणे | २५.०० 
जिल्हा नांदेड एकूण ७५.०० 
९. | यवतमाळ ।आर्णी ३८. ।आर्णी TS क्र.४ जेन, समाज सभागृह बांधणे | २५.०० 
केळापूर | ३९. ।पठा गुरूदयालसिंग गारेमनवर ते नानक | ५.०० 
सिंग शिंदे यांचे घरापर्यंत सि.सि. 
रस्ता बांधणे १०० मी. 
go. ।पठा रुपसिह चहल ते बलदेव पत्रे यांचे । ५.०० 
घरापर्यंत सि.सि. रस्ता १०० मी. 
४१. | ag वाई गुरुद्वारा येथे सभामंडप बांधणे  । २०.०० 
घाटंगी ।४२. | घाटंजी वार्ड क्र.१४ घाटंजी शोख सादिक ते । ५.०० 
मुमताज चव्हाण यांचे घरापर्यंत 
सी.सी. रस्ता बांधणे १०० मी. 
४३. । घाटंजी घाटंजी येते सय्यद वासु ते जावेद ५.०० 
शेख यांचे घरापर्यंत सी.सी. रस्ता 
१०० मी. 
४४. । घाटंजी घाटंजी येथे शोख जलील ते शेख ५.०० 
रसीक यांचे घरापर्यंत सी.सी.रस्ता 
बांधणे. १००मी. 
By. । घाटंजी घाटंजी येथे मुमताज चव्हाण ते शोख | ५.०० 
साबीर यांचे घरापर्यंत सी.सी. रस्ता 
बांधणे १०० मी. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


वणी 


४६. 


वांजरी 


वांजरी. ता.वणी जि.यवतमाळ येथील 
जिलान arg ते ललिता टोकावार ते 
भिवसन बोंड यांचे घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम करणे 


१०.०० 


४७. 


कायर 


कायर, ता.वणी जि.यवतमाळ अन्सार 
सयद ते हुसेन सयद यांचे घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 


६०.०० 


४८. 


कायर 


कायर, ता.वणी, जि. यवतमाळ 
दोस्ताना बार ते अच्छु बेग यांचे 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम 
करणे 


90,00 


झरीजाम 
णी 


४९. 


मुकुटबन 


मुकूटबन, ता.झरीजामणी, जि. 
यवतमाळ येथील कब्रस्थानला 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे 


६०.०० 


Yo, 


मुकुटबन 


मुकुटबन, ता.झरीजामणी, जि. 
यवतमाळ येथील मंगल शोख ते 
सुबान बेग यांचे घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम करणे 


१०.०० 


वणी 


Gq, 


राजुर का. 


राजुर का.ता.वणी जि. यवतमाळ 
येथील कदिर शेख ते शेख हुसेन 
बाबा यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


दुर. 


राजुर काँ. 


राजुर का.ता.वणी जि. यवतमाळ 
येथील शेख युसुफ ते सुलतान शोख 
शाकीय ते मज्जीत यांचे घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 


६०.०० 


43. 


गोवारी 
(पारडी) 


गोवारी (पारडी) ता.वणी 
जि.यवतमाळ येथील हयात खाँ 
फयजल खाँ पठाण व नामदार खाँ 
पठान यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
बांधकाम करणे. 


५.०० 


उमरखेड 


Ys, 


धनज 


मौजे धनज गावांतर्गत RAS रस्ता व 
पेव्हर ब्लॉक बांधकाम करणे 


९०.०० 


महागाव 


कि 


राहूर 


मौजे राहूर गावांतर्गत सिमेट रस्ता व 
पेव्हर ब्लॉक बांधकाम करणे 


१०.०० 


जिल्हा यवतमाळ एकूण 


१(9०,०० 


एकूण 


(990.00 


एकूण अक्षरी रुपये सात कोटी सत्तर लक्ष फक्त 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO 
PATIL 


SARANG KU MAR DN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL, C 
VASANTRAO PATIL intianastraa ou sunoamies OF 
DEV! 


ELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.03.17 17:26:47 +05'30" 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२ /प्र.क्र.१४३ /का.९, दि. १७ मार्च, २०२३ 
परिशिष्ट - "ब" 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या 
क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०२२/ 
प्र.क्र.१४३/ का.९, दि. १७ मार्च, २०२३ अन्वये वितरित केळेला रु. /- (अक्षरी रु. 


) एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 
विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली 
आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता 
निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाळा आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील 
दस्तऐवज/अभिळेखांची तपासणी केली आहे :- 
तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
२. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


कार्यालय मुद्रा कार्यालय मुद्रा 


मम मसल 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


